एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (025) सन २०१९- 
२० या चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-५ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा :- 

१. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.07?5-२०१७/प्र.क्र.१८०/का-८, दि.६.३.२०१८. 

२. वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९. 

३. महिला व बाल विकास शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८, दि.२९.५.२०१९. 

४. महिला व बाल विकास झासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८, दि.१०.७.२०१९. 

५. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे आदेश .22-€3/2094-CW-ll, 

दि.२३.९.२०१९. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेच्या (0979) खर्चाकरिता चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय 

अंदाजात केंद्र व राज्य हिळछ्यापोटी अनुक्रमे ₹४८,७९,९७,०००/- व ₹३७,१०,५०,०००/- असा एकूण 
₹८५,९०,४७,०००/- इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला असून अद्यापपर्यंत केंद्र व राज्य हिऱड्यापोटी 
₹१६,७२,१५,०००/- व ₹१२,६५,७९,०००/- असा एकूण ₹२९,३७,९४,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात 
आला आहे. 
२. केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन क्र.५ च्या पत्राव्दारे सदर योजनेसाठी दुसरा हप्ता ₹७,१२,२९,०००/- इतका 
निधी मंजूर करुन गतवर्षी वितरीत तथापि अखर्चित ₹१२,३४,५१,०००/- इतका निधी विचारात घेऊन योजनेची 
घटकनिहाय विगत अवगत केली आहे. 
३. वित्त विभागाच्या दि.१.४.२०१८ च्या परिपत्रकामध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनेसंदर्भात, संबंधित योजनेसाठी 
केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री अर्थोपाय शाखेकडून करण्यात आल्यानंतर सदर निधी तसेच 
असल्यास राज्यशासनाचा समरूप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने त्यांचे स्तरावर वितरित करणेबाबत निर्देश 
आहेत. केंद्र शासनाकडून संदर्भाधीन क्र.५ येथील पत्राव्दारे प्राप्त झालेला निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये 
जमा झाल्याची खातरजमा वित्त विभागाकडून करण्यात आली आहे. 
४. केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन क्र.५ च्या पत्राव्दारे अद्यापपर्यंत प्राप्त केंद्रीय सहाय्य, अनुषंगिक स्रोत व 
घटकनिहाय विगत, यापूर्वी वितरीत केलेला निधी तसेच गतवर्षीचा अखर्चित निधी इत्यादी बाबी विचारात घेता, 
प्राप्त केंदीय सहाय्य व अनुषंगिक राज्य हिस्सा वितरित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी (0785) प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने 
लेखाशिर्ष, स्रोत, घटक व उद्दिष्ट निहाय खालीलप्रमाणे निधी वितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता 

देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-0८ 


(रुपये लक्ष) 
अ.क्र उद्दिष्ट मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक । मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाळ कल्याण, (१६) | सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाळ कल्याण, (१६) 
शासकीय संस्था, (१६) (09) एकात्मिक बाळ | शासकीय संस्था, (१६) (०२) एकात्मिक बाल 
संरक्षण योजना (२२३५ Coo), ha | संरक्षण योजना (२२३५ Codd), राज्य 
हिस्सा, कार्यक्रमावरील खर्च, हिस्सा ,कार्यक्रमावरील खर्च, 
अ.अंदाज वितरित प्रस्तावित अ.अंदाज वितरित प्रस्तावित 
वितरण वितरण 
१ २ ३ ४ 4 & | 8 | ८ 
१ | ०१, वेतन १०७३.१६ ३६७.७२ ३२७.३९ ७१५.४४ | २४५.१५ 220.33 
२ OR, मजुरी ९२५.०९ ३१६-.९९ 349.83 १०९७.०२ | 304.28 ५००.८० 
३ | ०६, दूरध्वनी,वीज,पाणी ४२.८० १४.६७ १७.७५ ४७.०२ | १६.११ २०.९२ 
४ | ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च २१२.८२ ७१.८९ ३५.३५ १४१.८८ ४७.९३ २५.५५ 
५ | १३,कार्यालयीन खर्च ४१.५८ १४.८६ ६.3८ २७.७२ ९.९१ ४.६६ 
& | १४, भाडे, पट्टी वकर १३६.३१ ४७.१२ ४४.९३ १२७.८७ ४४.०९ ४८.५५ 
9 | १९,आहार खर्च २६१.३६ ८९.५६ ७९.७३ १७४.२५ ५९.७० ५३.६६ 
८ | २०,इतर प्रशासकीय wad २६१.७० ८९.६७ ५१.७१ १९६.६६ ६७.४० ४६.८० 
९ । २१,पुरवठा व सामग्री ७.९२ २.७१ २.४२ ५.२८ १.८१ १.६३ 
१० । २६, जाहिरात व प्रसिद्धी १४४.६० ४९.५५ २१.२५ ९६.४० ३३.०४ १५.५३ 
११ | २८, व्यावसायिक सेवा १६.५० ५.६५ शि ११.०० ३.७७ Lee) 
एकूण (9) 3923.28 4019038 ९३८.८४ २६४०.५४ | ९०४.८० ९३८.४३ 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र उद्दिष्ट मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक | मागणी क्र. एक्स 09, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १९९, अशासकीय संस्थांना | सुरक्षा व कल्याण, १९९, अशासकीय संस्थांना 
सहाय्य, (00)(02) एकात्मिक बाल संरक्षण | सहाय्य, (००) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण 
योजना (२२३५ 0०२७) , केंद्र हिस्सा, | योजना (२२३५ 0०३६), राज्य हिस्सा , 
कार्यक्रमावरील खर्च कार्यक्रमावरील खर्च 
अ.अंदाज वितरित प्रस्तावित अ.अंदाज वितरित प्रस्तावित 
वितरण वितरण 
१ २ ३ ४ 4 & 9 ८ 
१ ।३१, सहायक अनुदान ८४७.८० २९०.५१ ३५.४२ ४६४.४० | १५९.१३ २५.८९ 
(वेतनेत्तर) 
२ | ३६, सहायक अनुदान (वेतन) ९०८.३३ ३११.२४ | 0.00 | ६०५.५६ | 209.24 | 2.00 | 
एकूण (2) 9194.93 09.04 34.82 १०६९.९६ | 380.80 २५.८९ 
एकूण (१--२) ४८७९.९७ १६७२.१४ ९७४.२६ ३७१०.५० | १२६५.७८ ९६४.३२ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-0८ 
2: उपरोक्‍त लेखाशिर्षातर्गत सन 2098-20 करिता एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेकरिता प्राप्त केद्र हिस्सा 
व अनुषंगिक राज्य हिस्सा विवरणपत्र-१ ते ४ नुसार घटकनिहाय वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा आयुक्‍त, 
महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करण्यात आलेल्या केंद्र व राज्य हिस्स्यांच्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र विहीत नमुन्यात केंद्रशासनास उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार सदर शासन निर्णयाअन्वये 
उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक 
अधिकारी यांची राहील. 


५. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकात नमुद तपासणी सूची व विभागास लागू होणाऱ्या बाबींची पूर्तता 
होत असल्याने प्रशासकीय विभागाच्या स्तरावरुन निधी वितरणास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


६. सदर योजनेच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश 
यांचे अनुपालन होणेसाठी आवश्‍यक दक्षता घेण्यात यावी. 


9. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.३६४/अर्थोपाय, दि.१०.१०.२०१९ अन्वये केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त अनुदानाची खातरजमा करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९११०७१६५२५८०८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Smita Dattatray Nivatka 


Smita Dattatrary 2% shzsmtPetatey neta, =n 
. Maharashtra, OU = Women and Child 
Nivatkar je eee 
(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 


Cc “७० A  -5 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-0८ 
१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 
१४. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 
१५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 
१६. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१९. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-0८ 


शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८, दि.५ नोव्हेंबर, २०१९ चे 


विवरणपत्र-१ 
जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष 
(रुपये लक्ष) 
क, se राज्य 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा 
हिस्सा 
(१) (2) (3) (8) (4) 
q | कर्मचारी मानधन 02, मजूरी ८१.७० ५९.७३ 
२ | कार्यालय भाडे खर्च १४, भाडे, करवपट्टी ६.३८ ४.६६ 
३ | WANT खर्च जिल्हा बाल संरक्षण ) | ११, देशांतर्गत प्रवासखर्च 
(कक्ष कर्मचारीकरिता 
र स्वगृही पाठविण्यासाठीचा Seana प्रवासखर्च ३०.१० २२.०१ 
४ | मुलांना स्वगृही पाठविण्यासाठीचा | ११, देशांतर्गत प्रवासखर्च 
खर्च )repatriating children) 
५ | feet प्रायोजक्ता व प्रति | 39, सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) 
oe 34.82 २५.८९ 
पालकत्व 
६ | प्रसारव जनजागृती २६, जाहिरात व प्रसिद्धी 
७ | संवेजानप्रसार व क्षमता बांधणी २६, जाहिरात व प्रसिद्धी री se 
८ | कार्यालयीन wd १३, कार्यालयीन खर्च ६.३८ ४.६६ 
९ | आकस्मिक खर्च व्यावसायिक ) | २०, इतर प्रशासकीय खर्च 
प्रशिक्षणासाठी खर्च, इंटरनेट २१.२५ १५.५३ 
सुविधा 
एकूण २०२.४८ १४८.०१ 
विवरणपत्र-२ 
शासकीय संस्था (बालगृह/ निरीक्षणगृह) 
(रुपये लक्ष) 
= राज्य 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा 
हिस्सा 
(१) (2) (3) (8) (4) 
१ । कर्मचारी वेतन ०१, वैतन ३२७.३९ २२०.३३ 
०२, मजुरी | 0.00 | | 0.00 | 
२ । प्रवेशित मुलांसाठी अन्न, Ta व | १९, आहार खर्च 
इतर अनुषंगिक खर्च ee Lae 
3 | बिछानासाठीचा खर्च २१, सामग्री व पुरवठा २.४२ १.६३ 
४ | इमारतभाडे १४, भाडे ,कर व पट्टी १९.६९ १३.२५ 
५ | पाणी, वीज खर्च ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी ८.३१ ५.६० 
६ | प्रवास खच ११, प्रवास खर्च ५.२५ ३.५४ 
७ ।संकीर्ण wa (ग्रंथालयासाठी | २०, इतर प्रशासकीय खर्च 
पुस्तक खरेदी, खेळ इ.) 
— र र eae १९.१४ १२.८९ 
८ । आकस्मिक wd (इंटरनेट | २०, इतर य खर्च 
ARM, सुरक्षारक्षक) 
एकूण ४६१.९३ ३१०.९० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-0८ 


विवरणपत्र-३ 
बाल कल्याण समिती 
(रुपये लक्ष) 
a वि कंद्र राज्य 
अ खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा 
हिस्सा 
(१) (र) (३) (४) (५) 
१ | इमारत भाडे १४, भाडे व कर पट्टी १३.९२ २२.९५ 
2 | बैठक Heese) प्रवास भत्ता/ । ०२, मजूरी 
३ | बैठक भत्ता(सदस्य) प्रवास भत्ता/ । ०२, मजूरी २२१.३७ ३६५.०० 
४ | डाटा एण्ट्री आपरेटर (मानधन) ०२, मजूरी 
५ | मुलांच्या अनुषंगाने खर्च | २०, इतर प्रशासकीय खर्च hee sate 
(औषधे,प्रवास अन्न इ.) । | 
६ | आकस्मिक खर्च ०६, दूरध्वनी,वीज व पाणी 
(पाणी, वीज,दूरध्वनी, कार्यालयीन ६.९७ ११.४८ 
खर्च) 
एकूण २५०.६२ | $93.98 
विवरणपत्र-४ 
बाल न्याय मंडळ 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र. खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा ie 
हिस्सा 
(१) (र) (३) (४) (५) 
१ | इमारत भाडे १४, भाडे व कर पट्टी ४.९४ ७.६९ 
२ | बैठक भत्ता(सदस्य) प्रवास भत्ता/ । ०२, मजूरी 
ऑपरेटर AE ays ४८.८६ ७६.०७ 
3. | डाटा एण्ट्री आपरेटर (मान ०२, मजूरी 
४ | मुलांच्या अनुषंगाने खर्च | २०, इतर प्रशासकीय खर्च 
(औषधे,प्रवास अन्न इ.) ics one 
५ | आकस्मिक wet ०६, दूरध्वनी,वीज व पाणी 
(पाणी,वीज,दूरध्वनी, कार्यालयीन २.४७ ३.८४ 
खर्च) 
एकूण ५९.२३ ९२.२२ 


Smita Dattatray 
Nivatkar 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
DN: CN = Smita Dattatray Nivatkar, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Women and Child 
Department 

Date: 2019.11.07 16:59:29 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


